30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा 

जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य 
इमारत व निवासस्थान बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराख्ड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१७०/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ८ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/श्रीगोंदा५०खाटाबांधकाम/१४९८२-८३/१९, दिनांक २७.१२.२०१९. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन ५० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामाच्या रु.१०.६०कोटी इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रक व APRA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

२. 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन yo खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०१९-२० च्या 
दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात मध्ये ग्रामीण रुग्णालय, तळ मजला, निवासी 
इमारत (टाईप-१, व २) (जी--३) व निवासी इमारत (टाईप ३ व ४) (जी-३) चे बांधकाम, Wo गॅस 
पाईपलाईन, बायो डायझेस्टर, रेन वॉटर हावेस्टिंग, फर्निचर, संरक्षण भिंत, व गेट, विदयुतीकरण पाणी 
पुरवठा व मलःनिस्सारण, आगप्रतिबंधक व लिफ्ट इ.साठी तरतूद करण्यात आली असून 
Recapitulation sheet नुसार रुपये १०.६० कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१७०/आरोग्य 3 


अटी व शर्ती :- 

) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास मुख्य अभियंता, (स्थापत्य व विदयुत) 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. 

२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर कामाची ई-निविद करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

४) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

६) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

७ स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


-0 


३. उपरोक्त १ ते ८ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक, यांची राहील 


३. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन ५० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८ 
मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व 
दवाखाने पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४) 
५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


४. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन yo खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात 
तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१७०/आरोग्य 3 


५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौस-१७२/२०२१/इमा-२ दि.१४.१२.२०२१ निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१५०२१०७४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h ani Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


Di n es h Maharashtra, O = Government 


., Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam व ३५७७0५ os 


ce 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अहमदनगर. 
७. अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,श्रीगोंदा जिल्हा, अहमदनगर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
९. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet! 


Name of the Department : Public Health Department 


Name of Work : Construction / Upgradation of 30 bedded Ru 
Shrigonda Dist-Ahmednagar, 
R 


ral Hospital to 50 bedded Sub District Hospital at 


ECAPITULATION SHEET 
Unit Rate Norms 
Rs Per 
Sqmt./Meter/LumpSum 


Particulars of Scope 


Component Wise Total 


( 


ESSENTIAL ITEMS (Components 
(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Rural Hospital (Ground Floor), 2449.30 
Residential Quarters (Type | & Il) 
(G+3) & Residential Quarters (Type Ill 
& IV) (G+3) 

(b) Fuel Gas Pipeline 

(c) Bio Digester 

(d) Rain/ Roof Water Harvesting 
(e) Ramp For Handicaps 

(f) Furniture 211.38x70%=155 


Water Supply & Sanitary Works 


Electrification Internal 
External 


7,75,000 
SubTotal(b+c+dte+ftg)| 14,75,000 
Sub Total (2) _| 31,84,090 
5% of (a) 


31,84,090 
6% of (a) 38,20,908 
§,00,000 


ub Total (3 75,04,998 
SubTotal(A)| 78.45 88a 
|(B)|MISCELLANEOUSITEMS 00077 


1... gel 
Compound Wall & Gate (Rmt) 300 
00 


(ii) Internal Roads (Rmt) 
iii) Development of Ground, 
1,5 
Sub Total (B 37,50,000 
po] : 


n 


Parking 
(v) Retaining Wall 

(vi) Land Scaping 

(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey 
(viii) CC Drains and C/D Works 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B 


OPTIONAL ITEMS 
Undergound Water Tank for R/W Harvesting 
(Cu.M) 

Water Main Storage, and pump house, bore well 
Air Conditioning 

Lifts 

External Toilets 

AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 


PROVISIONS 
1) Contingencles 4% on (a 


| (D) | 

me 

P| lil) Price Escalation 10% on (P 
ma 
= 
mz 
| 


iv) Labour Insurance 0.5% on (P 


Sub Total (D i 
A+B+C+D ५.५ .॥0,60,47,050 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC 
Say Rs. Lakhs 1060.47 

PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost 
(ii) Elect. Work 
(iii) Water eigen 
(iv) For (i) + (ii) + 0 र rf 
(v) Total Project Cost = TPC + Area (as per "a") =Rs 43297 /-Sqm 
Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


; Rs ____26,000_/Sqm 
Rs ___ 3,064 /Sqm 
Rs ____—-1,300_/Sqm 


Rs ___ 30,364 /Sqm 


e208 6 
uuunt 


* No expenditure of 
departments to the 


Scanned with CamScanner 


